एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनातंर्गत कार्यरत 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासाठी 
अर्थसंकल्पित केळेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१७/प्र.क्र.१६२/का.०७ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१८ 


वाचा :- 9) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, 

दि.१८/०४/२०१७. 

२) महिला व बाल विकास विभाग ,झासन निर्णय क्रमांक.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०९/का-०६, 
दि.२६/०४/२०१७. 

३) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ३०/०६/ २०१७. 

४ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मबाआ-२०१७/प्र.क्र.१६२/का-०७ 
दि.०७/०९/२०१७. 


शासन निर्णय - 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत आयुक्तालय स्तरावर 
तसेच जिल्हा व प्रकल्प स्तरावर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावर होणाऱ्या खर्चासाठी सन 
२०१७- २०१८ साठी केंद्र व राज्य हिस्सासाठी एकूण रु. ३०७.२४ कोटीचा APIP केंद्र शासनास सादर 
करण्यात आला होता. तथापि, केंद्र शासनाने प्रथम रु. १३८.७६ कोटीचा APIP मंजूर केला होता. त्यानंतर 
सुधारीत APIP रु. १८०.९० कोटी मंजूर केला आहे. तसेच डिसेंबर २०१७ पासून वेतनावर केंद्र 
शासनाकडून २५% निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून राज्याने ७५% निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत केंद्र शासनाने दि.८.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
०२. केंद्र शासनाने वेतनासाठी आवश्‍यक असलेला निधी APIP मध्ये उपलब्ध करून दिलेला 
नसल्यामुळे कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी यांचे वेतन मंजूर करण्यास अडचणी येत असल्याची बाब वित्त 
विभागाच्या निदर्शनास आणण्यात आली होती. वेतनासाठी ऊणे प्राधिकारावर निधी अहरित करण्यात येत 


असल्यामुळे जिल्हा/प्रकल्प स्तरावर निधी अहरित करण्यात आलेला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१७/प्र.क्र.१६२/का.०७ 


प्रति, 


०३. वित्त विभागाशी विचार विनियम करुन सन २०१७-१८ मध्ये एकात्मिक बाल विकास सेवा 

योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी यांच्या वेतनावर केंद्र शासनाकडून APIP च्या प्रमाणात निधी 

उपलब्ध झालेला नसल्यामुळे अर्थसंकल्पित केळेला निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खर्च 

करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

०४. तसेच सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मागदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

०५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ८१ /व्यय /१८ दि.१७.३.२०१८ 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०३३११०१५२७१३३० असा आहे. सदरचा 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या STATA व नावाने, 
न Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
L | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And 
a S | हौ g Child Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
a 2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de 
R a mM C h a al d fa G UJ ठे | 02a2494e1a64477bf79d694, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 
Date: 2018.04.03 12:14:40 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. (आयुक्तालय, नवी 
मुंबई मार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, . (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी. (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग, (का.१४७२),मंत्रालय,मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती -का-७. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१७/प्र.क्र.१६२/का.०७ 


महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१७/प्र.क्र.१६२/का.०७ दि.३०/०३/२०१८ चे 


विवरणपत्र. 
विवरणपत्र 
(रुपये लाखात) 
अ.क्र aa पाठी | अर्थसंकल्पित | केंद्र शास BDs वितरीत | वितरीत 
आवश्‍यक ।केलेला निधी मंजूर केलेला | निधी करावयाच्या 
निधी APIP APIP निधी 
हँ २२३६१९०९-०१ वेतन | ३०७२४.७१ | ४८४०.८८ १८०९०.३१ ६१०.३ ४२३०.५८ 
२२३६१९१८-०१ वेतन ३२२७.२५ ४०६.८६ २८२०.३९ 
२२३६१९७२-३६ वेतन १३५४५.३४ ३६१२.२१ 9233.93 
2236986 9-3 वेतन 9030.22 २४०८.१४ ६६२२.०८ 
एकूण ३०७२४.७१ । ३०६४३.७९ १८०९०.३१ ७०३७.५१ २३६०६.१८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


